अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अपर संचालक या संवर्गाची 


दिनांक ०१/०१/२०१८ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९३/का-१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ: शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११७/प्र.क्र.६८/का-१४२७, 
दिनांक १८/७/२०१७ 


शासन परिपत्रक 


शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिद्ध करणे 


याबाबतचे सर्वकष धोरण विहीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार आधीच्या वर्षी ज्येष्ठतासूची अंतिमरित्या प्रसिद्ध 


केल्यानंतर पुढील वर्षात केवळ नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त झालेल्या 


अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची तयार करावयाची आहे. अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयातील अपर संचालक या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अपर संचालक या संवर्गात दिनांक ०१/०१/२०१७ ते दिनांक 


३१/१२/२०१७ या कालावधीत पदोन्नती वा नामनिर्देशानाने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुकृत्या विचारात 


घेऊन, अपर संचालक पदाच्या निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून परिशिष्ट 


अ” मध्ये अपर संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार 


करण्यात येत आहे. 


डु अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 


प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध 


करुन घेण्याबाबत कळवावे. जे अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांना या ज्येष्ठतासूचीची प्रत त्यांच्या पत्त्यावर 


पाठविण्याची अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने व्यवस्था करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९३/का-१४२७ 


छ. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०१८१२०३११२२२४०३१६ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = आदेझानुसार oe 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e e Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 
p [| | ya n ka Ra nN) a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae4 
4359c483f3e1b0d4450728d0, cn=Priyanka Ranjan 


Chhapwale aaa 


le 
Date: 2018.12.03 15:24:14 +05'30' 


(प्रियांका रं. छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी Caras, Fag. 

सर्व संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, का. १४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

निवड नस्ती. 


Cc WwW A OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९३/का-१४२७ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अपर संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट “अ 


अ.क्र. नाव प्रवर्ग नियुक्ती | जन्मतारीख नियुक्ती/ नियुक्तीचा मार्ग । ज्येष्ठतेचा दिनांक / | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
नंतर प्रवर्ग पदोन्नतीचा दिनांक | (सरळसेवेने नियुक्‍ती | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
बदलला उमेदवारांचा दिनांक 
असल्यास त्याचा गुणवत्ता क्रमांक व 
दिनांक) परिक्षेचे वर्ष) 
; 2 3 a. ee 4 & | ww ८ ९ 
शि श्री.प्र.दि.सोहळे खुला ३०/११/१९५९  ।०८/०८/२०१६ पदोन्नती ०८/०८/२०१६ ३०/११/२०१७ "संचालक पदावर 
पदोन्नत 
(दि.१०/४/२०१७७) 
2 (steer इ.मा.व. २६/०६/१९६३  ।०८/०८/२०१६ पदोन्नती ०८/०८/२०१६ ३०/०६/२०२१ 
३ _श्री.वि.कृ.आहेर अजा ०९/०३/१९६६ ।२०/०३/२०१७ पदोन्नती २०/०३/२०१७ ।३१/०३/२०२४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


